सहकारी सूतगिरण्यांच्या यंत्रसामुग्री खरेदी 
व स्थापत्य बांधकामासाठीचे अधिकारांचे 
विकेंद्रीकरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि १२००/११७१३/प्र.क्र.४२६/टेक्स १ (ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २८ मार्च, २०१८. 


वाचा :- 
१) सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि-१२००/११७१३/प्र.क्र.४२६/टेक्स १ (अ), 
दिनांक १६ नोव्हेंबर, २००२. 
२) सहकार, पणन व वदस्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि-१२००/११७१३/प्र.क्र.४२६/ 
टेक्स १ (आ, दिनांक २४ फेब्रुवारी, २००५. 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त वाचा Helles शासन निर्णय दि.१६ नोव्हेंबर, २००२ अन्वये सहकारी सूतगिरण्यांच्या 
यंत्रसामुग्री खरेदी व स्थापत्य बांधकामाच्या निविदा मंजूरीसाठी राज्यस्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात 
आली आहे. दि.१६ नोव्हेंबर, २००२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या समित्यांमध्ये 
व त्यांच्या कार्यपध्दतीमध्ये दि.२४ फेब्रुवारी, २००५ Helles शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली 
आहे. आता सहकारी सूतगिरण्यांच्या यंत्रसामुग्री खरेदी व स्थापत्य बांधकामाच्या निविदा मंजुरीच्या 
अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

या शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांच्या यंत्रसामुग्री खरेदी व स्थापत्य बांधकाम 
निविदा प्रस्तावास मंजूरी देण्यासाठी खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे. 


१) यंत्रसामुग्रीबाबत वित्तीय मर्यादा 


अ. तपशिल दि.२४/२/२००५ रोजीच्या हासन | नवीन वित्तीय मर्यादा 

क्र. निर्णयानुसार वित्तीय मर्यादा 

ie सहकारी सूतगिरणीच्या रु.१५.०० लाख पर्यंत रु.२.०० कोटी पर्यंत 
संचालक मंडळाच्या सहमतीने 

२ | संचालक TaN नागपूर | ¥.2.00 कोटी ते रु.५.०० 

कोटी पर्यंत 

3 ।मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे रु.५०.०० लाखाचे वर रु.५.०० कोटीपेक्षा जास्त 

अध्यक्षतेखाली समिती 


शासन निर्णय क्रमांकः FART १२००/११७१३/प्र.क्र.४२६/टेक्स १ (31) 


२) स्थापत्य विषयक वित्तीय मर्यादा 


अ.क्र तपशिल दि.२४/२/२००५ रोजीच्या शासन | नवीन वित्तीय मर्यादा 
निर्णयानुसार वित्तीय मर्यादा 

१ | सहकारी सूतगिरणीच्या रु.१५.०० लाख पर्यंत रु.२.०० कोटी पर्यंत 
संचालक मंडळाच्या सहमतीने 

2 संचालक वस्त्रोद्योग नागपूर OT रु.२.०० कोटी ते रु.५.०० 

कोटी पर्यंत 

३ मा. मंत्री (carer) यांचे रु.५०.०० लाखाचे वर रु.५.०० कोटीपेक्षा जास्त 

अध्यक्षतेखाली समिती 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२८१९११४८४६०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


ig) 
IN, O= MAHARASHTRA MARITIME BOARD, 
2.5.4.20=8d0bf40e3b65aff57a661 eac0968c8647c0f7b4fe084489 


4f8ff1523a9955b03, HOME DEPARTMENT,CID - 4209680, 
postalCode=400001, st: 


‘Maharashti 
Pp A ग N E seriall iber=9fc4c06d488cd407357532ff5c22ad27b0944c679 
5b95ca9cd4c1d8dc1dddc45, ATUL NILKANTHA PATNE 


(अतुल पाटणे) 
सचिव (वस्त्रोद्योग) 


) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा. मंत्री (वस्नोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा. राज्यमंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
) महालेखापाल, (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

) प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, 

) प्रधान सचिव (सहकार) यांचे स्वीय सहाय्यक, 

) कार्यासन अधिकारी Mass), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग (४ प्रतींसह), 
१०) कार्यासन अधिकारी, १६-सी, १७-सी, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
११) वित्त विभाग, व्यय-२ / अर्थसंकल्प-१३, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

१२) नियोजन विभाग, कार्यासन-१४३१, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FART १२००/११७१३/प्र.क्र.४२६/टेक्स १ (3) 


१४) संचालक, वस्त्रोद्योग संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

१५) प्रादेशिक उपसंचालक, वस्त्रोद्योग, सोलापूर / औरंगाबाद / नागपूर /मुंबई , 

१६) सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, 

१७) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१८) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

१९) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रती), 

२०) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्यादित, वकील हाऊस, मुंबई-१, 
२१) चेअरमन, सर्व सहकारी सूतगिरण्या (मार्फत CASH THEM, संचालनालय, नागपूर), 

22) निवडनस्ती (टेक्स १अ/बो. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


